एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८. 
महाटेक्नोळलॉजी अपग्रेडेशान फंड योजनेतंर्गत 
(Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना 
भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र 
यंत्रसामुग्री निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स -५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स -५ 
दि.२४.०७.२०२४. 
२. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र दि.२६.०७.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.२४.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट 
अ” ॥/ च्या Sr No. ४॥ येथील ABA नाव “Dry Jet Spinning” या ऐवजी “Dry Jet-Wet 
Spinning” असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥चव9७॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११४४७५२९९०२ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR 


Date: 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ Av AD OO 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स -५, 


५. मा. मंत्री (सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

८. मा.खासदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 

९. मा.आमदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 

१०. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१५. आयुक्त (TAM), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१६. संचालक (रेशीम),रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

१७. अधिदान व ळेखाअधिकारी, मुंबई 

१८. व्यवस्थापक, टफ सेल मधील सर्व बँका. 

१९. सर्व समिती सदस्य. 

२०. वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन टेक्स-५). 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


